उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील १०० 
खाटांची २ उपजिल्हा रुग्णालये (हिंगणघाट, 
जि.वर्धा व तुमसर, जि.भंडारा) येथील २६ 
अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१९ /प्र.क्र. १३०/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०५ एप्रिळ,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१८/प्र.क्र.१७१/आरोग्य -३, 
दिनांक- १६.१०.२०१८ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/नागपूरमंडळ 
नागपूर/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/४७३२-३३/१९, दिनांक- १९.०३.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील १०० खाटांची २ उपजिल्हा रुग्णालये (हिंगणघाट, जि.वर्धा व तुमसर, 
जि.भंडारा ) येथील २६ अस्थाई पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये वर नमूद १०० खाटांची २ उपजिल्हा रुग्णालये (हिंगणघाट, 
जि.वर्धा व तुमसर, जि.भंडारा) येथील सदर २६ अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
१) २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३- ग्रामिण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, 


११० - 
११०-१ - 
(०१)(०१) - 


2) २२१० - 
०१ - 

११० - 

११०-२ - 
(०१)(०१) - 

2) 2290 - 
0G - 

00g - 


(०१)(०९) - 


रुग्णालये व दवाखाने 
इतर रुग्णालये व दवाखाने 
कुटीर रुग्णालये (२२१० 03.94) 


वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

ग्रामिण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 

रुग्णालये व दवाखाने 

मुसफल क्षेत्रातील रुग्णालये व दवाखाने 

मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
सार्वजनिक आरोग्य 
संचालन व प्रशासन 
महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा 


रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२०१ ४६२४) 


४. BT aed निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक-२१.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४०५१५०७१४२११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


: Digitally signed by Roshani 
Ro sh ani Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn 8 5 h Maharashtra, O = Government 


,, Of Maharashtra, OU = Public 
Health D rtmen 
Kadam Patil 000५000702 
+05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: पदआ २०१९/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, 


४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, वर्धा/भंडारा 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा/ भंडारा. 
८. वैद्यकीयअधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालये(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर यांचेमार्फत) 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


टिप उपरोक्‍त ७२ पदपैकी ६१ पदे हि शानिकउपजि२३११/प्रक्रर०१/आरोग्य-३ दिं. १३ मे २०११ अन्वये ६१ पदे हि स्थाई करण्यात आलेली असुन ११ पदे हि अस्थाई आहेत. 


वि र 
6 : 

हज ee q 

¢ 6 x : ‘a 
शी aw 
° 
७ र 2 
X-Mas 

3, ज्र tl | 
« वमी 3 as a f 
| | 


a - | -| [| -| = कः. 
- अ. oma Fa 2 
७ ७ fe) an 
as र व ee 0 
° धि 


"121857 1९) BBED pelo 1821९) bel pus’ २७. 8- pre 1>1५९३]४ 1०७२३ -: bib 100210214२ 
ee ke - Eh 10288) 


